RNI No . MAHBIL/ 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ- मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४ , अंक २६ ] 


सोमवार , जून ४, २०१८ / ज्येष्ठ १४, शके १९४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६. ०० 


असाधारण क्रमांक ३६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ४ जून २०१८ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५. 

क्र . एमसीओ.२०१८ / प्र. क्र . ४५ / नवि -१४. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( महा.१९६५ चा 
४० ) चे कलम ५८ चे पोट - कलम (१अ) व कलम ९३ चे पोट - कलम ( २ ) खंड ( क ) चे परंतक , आणि कलम ३२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार खालील नमूद प्रारुप नियम तयार करून ते कलम ३२१ चे पोट - कलम ( ३ ) चे तरतुदीनुसार यामुळे बाधित होणाऱ्या व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे व नोटीस देण्यात येते की , ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ७ 
दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर सदर प्रारुप नियम शासन विचारात घेईल . 

२. उपरोक्त कालावधी दरम्यानकोणत्याही व्यक्तींकडून या प्रारुप नियमांशी संबंधित ज्या हरकतीकिंवा सूचना प्रधान सचिव ( नवि -२) , 
नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई ४०० ०३२ यांचेमार्फत प्राप्त होतील, त्या शासनाकडून विचारात 
घेतल्या जातील . 

प्रारुप नियम 
१. या नियमांना , “ महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती ( थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना वित्तीय अधिकार ) नियम , २०१८ ” 
असे म्हणावे . 
२. या नियमात , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( अ) “ अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ महा . ४० ), 
असा आहे ; 


भाग एक - अ - ( म . उ.वि .) - ३६ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून ४ , २०१८ / ज्येष्ठ १४ , शके १९४० 


( ब) “ थेट निवडलेला अध्यक्ष ” याचा अर्थ, कलम ५१अ-१अ आणि ३४१ब -१अ अन्वये जो निवडून आला आहे असा अध्यक्ष , 
असा आहे ; 

( क ) “ कलम ” याचा अर्थ, अधिनियमाचे कलम असा आहे . 
( २ ) या नियमांमध्ये वापरण्यात आलेले आणि व्याख्या देण्यात न आलेले शब्द आधि संज्ञा यांना या अधिनियमात त्यांना जे अर्थ दिले 
असतील अनुक्रमे तेच अर्थ असतील . 


३. थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षाला, कलम ५८ चे पोट- कलम ( १अ) मधील तरतुदीनुसार , रु. १ कोटी पेक्षा कमी असेल इतकी अंदाज 
पत्रकीय किंमत असणाऱ्या विकास कामांच्या प्रस्तावांना वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार असतील : 

परंतु, कोणत्याही वित्तीय वर्षात अशा मान्यता दिलेल्या विकास कामांच्या प्रस्तावांची एकूण किंमत ही शासकीय अनुदानाच्या १५ टक्के आणि 
अशा विकास कामांसाठीनिर्धारित केलेल्या नगरपरिषद निधिच्या १५ टक्के पेक्षा अधिक नसेल . 

४ . अधिनियमातील व लेखा संहितेतील तरतूदीनुसार विहीत प्रक्रियेने मागविण्यात आलेल्या व अंदाजपत्रकीय किंमती इतक्या अथवा 
त्यापेक्षा कमी दराने प्राप्त झालेल्या संविदांना अधिनियमातील कलम ९३ चे पोट -कलम ( २) खंड ( क ) च्या परंतुकात , नमुद केलेली अध्यक्ष व 
मुख्याधिकारी यांचा समावेश असणारी समिती मान्यता देईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सं . श . गोखले , 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून ४, २०१८ / ज्येष्ठ १४ , शके १९४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , 4th Floor, Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 4th June 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS Act, 1965 . 

No. MCO . 2018 / C . R .45 /UD - 14 . — The following draft of rules which the Government of Maharashtra 
proposes to make in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1A ) of section 58 , proviso to clause 
( c ) of sub - section ( 2 ) of section 93 and section 321 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) , and of all other powers enabling it in 
this behalf , is hereby published as required by sub -section ( 3 ) of section 321 of the said Act, for the 
information of all the persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will 
be taken into consideration by the Government ofMaharashtra after expiry of a period of seven days from 
the date of publication of this notification in the Maharashtra GovernmentGazette . 

2 . Any objections or suggestions which may be received by the Principal Secretary (UD - II), Urban 
Development Department,Mantralaya , Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk,Mumbai 400 032 , 
from any person with respect to the said draft within the aforesaid period , will be considered by the 
Government. 

DRAFT RULES 


1 . These rules may be called the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats (Financial 
powers to Directly elected President) Rules , 2018 . 
2 . In these rules , unless the context requires otherwise , 

( a ) “ Act”means the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ); 

(b) “ Directly Elected President” means the President who is elected under section 51A -1A and 
341B -1A ; 

(C ) “ Section " means the section of the Act. 
( 2 ) Words and expressions used in these Rules but not defined hereinabove shall have the same 
meaning as respectively assigned to them under the Act. 

3. Directly elected President shall have power to give the financial sanction under sub -section ( 1A ) 
of section 58 , to the proposals relating to development works where the estimated cost of such proposal is 
less than rupees one crore : 

Provided that, the total cost of such proposals sanctioned during any Financial Year shall not exceed 
fifteen per cent of the Government Grants and fifteen per cent of the Municipal Fund allotted for such 
types of proposal relating to developmentworks . 

4 . The Committee consisting of the President and Chief Officer as mentioned in proviso to clause 
( c ) of sub - section ( 2 ) of section 93 shall approve all contracts , for which offers have been invited as per the 
provisions of the Act andMunicipal Accounts Code by following the due procedure ; and offers received in 
response to the same are at the estimated rate or below the estimated rate . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . S . GOKHALE, 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH 
ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


